पदोन्नती आदेश रद्द करणेबाबत 
उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१८३/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक : २.३.२०१९ 
वाचा - 
१) शासन आदेशा क्रमांक- पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१८३ /सेवा-२ दिनांक:- ३१.१०.२०१८ 


अपदविधर कनिष्ठ अभियंता ( स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप 
विभागीय अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यासाठीच्या सन २०१७-२०१८ च्या निवडसूचीमधील अभियंत्यांना 
संदर्भिय शासन आदेशान्वये उप विभागीय अधिकारी पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. 
२. सदर आदेशातील अ.क्र.४ वरील श्री.बी.एम.राजपूत, कनिष्ठ अभियंता यांची जि.प.(बां) उप विभाग, 
नांदेड येथे पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आळेळी आहे. तसेच सदर पदोन्नती आदेशामध्ये दिनांक 
१९.१२.२०१८ च्या आदेशान्वये अंशत: बदल करून त्यांची पदस्थापना उप कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.विभाग, औरंगाबाद येथे करण्यात आलेली आहे. 
३.  श्री.राजपूत यांना देण्यात आलेली पदोन्नती ही, अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता संवर्गाच्या दिनांक 
१.४.१९७४ ते दिनांक ३१.३.१९९६ या कालावधीच्या दिनांक १.८.२००१ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील त्यांचा ज्येष्ठता क्रमांक १७७४ नुसार देण्यात आळेली आहे. तथापि, श्री.राजपूत 
यांची ज्येष्ठता सदर अंतिम ज्येष्ठतासूचीमध्ये अ.क्र.१७७४ व अ.क्र.२३३४ या दोन ठिकाणी दर्शविण्यात 
आल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. याबाबतची शहानिशा केल्यानंतर असे आढळून आले की, 
श्री.बी.एम.राजपूत यांचा कनिष्ठ अभियंता पदावरील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील नियुक्‍ती दिनांक 
८.१२.१९९४ हा असून, त्यानुसार त्यांचा ज्येष्ठताक्रम २३३४ हा योग्य आहे. त्यामुळे शासन शुध्दीपत्रक 
क्र.ज्येष्ठता २०१९/प्र.क्र.५/आस्था-१, दिनांक ८.२.२०१९ अन्वये, श्री.राजपूत यांची दिनांक १.८.२००१ 
रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूचीमधील अ.क्र.१७७४ 
वरील ज्येष्ठता रद्द करण्यात येऊन, अ.क्र.२३३४ या क्रमांकावर सुधारित नोंद घेण्यात आळेली आहे. 
४. अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता संवर्गाच्या दिनांक १.८.२००१ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अंतिम 
ज्येष्ठतासूचीमधील श्री.बी.एम.राजपूत यांच्या अ.क्र.२३३४ या सुधारित ज्येष्ठतेनुसार ते पदोन्नतीस पात्र 
ठरत नसल्याने, सन २०१७-१८ च्या निवडसूचीमधून त्यांचे नाव वगळ्यात आले आहे. त्यामुळे 
श्री.बी.एम.राजपूत यांना शासन आदेश समक्रमांक दिनांक ३१.१०.२०१८ च्या आदेशान्वये उप विभागीय 
अधिकारी पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी २०१८/ प्र.क्र.१८३/ सेवा-२, दिनांक २.३.२०१९ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.१090[॥9.9०/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०२१७५२५४७७१८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e e Digitally signed by Swati Sachin Patil 
S W a t | S a C h | Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9a405e95 1c6ec6cfa245ccd2e14e35d61d1041042 
3aed62a90cb7£77f7905b4d, 


* serialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c4 
a | 8905da5f33dba9c8f6662cb8f9e18, cn=Swati Sachin Patil 


Date: 2019.03.02 17:56:08 +05'30' 


(स्वा.स.पाटील) 
(कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन) 


१. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

२. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

४. श्री.बी.एम.राजपूत, उप अभियंता द्वारा संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
यांचे मार्फत. 

५. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन आस्था-१ / आस्था-३/ सेवा-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१२.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


